महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-ब 


वर्ष १, अंक ३२(३)] गुरुवार, जून ४, २००९/ज्येष्ठ १४, शके १९३१ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्र. ९६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश 
गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ जून २००९ 
अधिसूचना 


मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 

क्रमांक बीपीए. ०८०८/४५/सीआर-१६६/इएक्ससी-२.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे 
वाटते की, रोजगाराचे विनियमन करण्याबाबत नियम, १९९६ मध्ये सुधारणा करून खालील नियम 
तत्काळ अंमलात आणावेत आणि म्हणून मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई पंचवीस) 
(यात ज्याचा उल्लेख यापुढे “ उक्त अधिनियम " असा केलेला आहे) चे कलम १४३ चे पोट-कलम 
(३) मधील परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे आधी प्रकाशित न करता तात्काळ अंमलात आणावे. 


कलम १४३ च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (आय) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून " अनुज्ञेप्तीधारकांनी रोजगाराचे विनियमन करण्याबाबत नियम, १९९६ " (ज्यांना यापुढे 
* उपरोक्‍त नियम “ असे संबोधिण्यात येतील) मध्ये खालीलप्रमाणे बदल करीत आहे :-- 


१, या नियमांना रोजगाराचे विनियमन करण्याबाबत (पहिली सुधांरणा) नियम, २००९ असे 
संबोधिण्यात यावे. : 


भाग चार-ब--९६-१ री ( १ ) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, जून ४, २००९/ज्येष्ठ १४, शके १९३१ 


२. उपरोक्त नियमातील नियम ३ मधील “' महिलांना रात्री oT शब्दानंतर ' ८.३०" या 
संख्ये ऐवजी '* २१.३० “ ही संख्या समाविष्ट करण्यात यावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र. ता. गौड, 
शासनाचे सह सचिव. 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 4th June 2009 
NOTIFICATION 
BomBay Pronisition Act, 1949. 


No. BPA. 0808/45/C.R.166/EXC-2.—Whereas the Government of 
Maharashtra considers that.the following rules to amend the Regulation 
of Employment by the Licenced holders Rules, 1996, should be brought 
into force at once and therefore the rules should be made without previous 
publication as provided by the proviso to sub-section (3) of section 143 
of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949). 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of . 
sub-section (2) of section 143 of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. 
XXV of 1949), and of all other powers enabling it in that behalf, the 
Government of Maharashtra hereby makes the following rules to amend 
the Regulation of Employment by the Licenced holders Rules, 1996, as 
follows, namely:— 


1. These rules may be called the Regulation of Employment by the 
Licenced holders (First Amendment) Rules, 2009. 


2. In rule 3 of the Regulation of Employment by the Licenced 
holders Rules, 1996, for the words and figures “ work after 20.30 hrs.” 
the words and figures “work after 21.30 hrs.” shall substituted. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. T. GOUD, 
Joint Secretary to Government. __ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY 
SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH 
ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJ] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. 


